RNI No.MAHBIL/ 2009/ 31733 


Reg.No.MH/MR/South-322/2013-15 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - अ 


वर्ष ६, अंक ७४] 


मंगळवार , ऑक्टोबर २१, २०१४ / आश्विन २ ९, शके १ ९ ३६ 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये १५.०० 


असाधारण क्रमांक २२६ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २० ऑक्टोबर २०१४ 

अधिसूचना 
माहितीचा अधिकार अधिनियम , २००५ . 

क्रमांक रामाआ. २०१४ / प्र.क्र .२७६ / सहा. - ज्याअर्थी शासकीय अधिसूचना, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक सीआरटीआय. २०१० / 
सी.आर. ३७६( दोन) /१० / सहा, दिनांक १३ ऑक्टोबर २०१० अन्वये, श्री . एम . एच. शहा यांची राज्य माहिती आयुक्त म्हणून नियुक्ती केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, श्री . एम . एच . शहा यांना रक्ताल्पतेच्या तीव्र झटक्यामुळे ( अॅक्यूट इश्चेमिक स्ट्रोक ) रुग्णालयात ठेवण्यात आल्याने 
दिनांक १६ ऑक्टोबर २०१३ पासून ते रजेवर आहेत व तेव्हापासून ते त्यांच्या कार्यालयात उपस्थित नाहीत ; 

आणि ज्याअर्थी, ससून सर्वोपचार रुग्णालय, पुणे यांनी असे मत दिले की, त्यांना रिझिडयुअल लेप्ट हेमिपरेसिस झाला असल्याचेदिसून येत 
असून ते , भविष्यात बरे होण्याची शक्यता कमी आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, श्री . एम . एच. शहा यांचे वैद्यकीय अहवाल व उक्त वैद्यकीय मंडळाचा अहवाल लक्षात घेता, मी , चे. विद्यासागर राव , 
महाराष्ट्राचा राज्यपाल , माझ्या मते ते , मानसिक व शारीरिक विकलांगतेमुळे पदावर कार्यरत राहण्यास अयोग्य आहेत ; 

त्याअर्थी आता, मी , चे. विद्यासागर राव, महाराष्ट्राचा राज्यपाल, माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ ( २००५ चा २२) याच्या कलम १७ चे 
पोट- कलम ( ३), खंड (घ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून, याद्वारे , ही अधिसूचना काढल्याच्या दिनांकापासून , 
श्री . एम. एच. शहा यांना राज्य माहिती आयुक्त या पदावरून काढून टाकीत आहे. 


• 


. 


~ 


चे. विद्यासागर राव, 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


स्वाधीन क्षत्रिय , 
शासनाचे मुख्य 

सचिव . 


( १ ) 


भाग चार - अ - २२६-१ 


r 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, ऑक्टोबर २१, २०१४ / आश्विन २ ९ , 


शके १ ९ ३६ 


GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , 

Mumbai 400 032 , dated the 20th October 2014 


NOTIFICATION 


RIGHT TO INFORMATION ACT, 2005 . 

No SIC . 2014 / C.R . 276 /VI.— Whereas , Shri M.H. Shaha is appointed as the State Information 
Commissioner vide Government Notification , General Administration Department, No. CRTI. 
2010 /C.R . 376 ( ii )/ 10 /vi, dated 13th October 2010 ; 


And Whereas , Shri M. H. Shaha being hospitalized for Acute Ischemic stroke is on leave 
since 16th October 2013 and has not attended his office since then ; 


And Whereas, Medical Board , Pune at Sasoon General Hospital, Pune has opined that he 
seems to have residual left hemiparesis and is less likely to get cured in future ; 

And Whereas, in view of the medical reports of Shri M. H. Shaha and report of said Medical 
Board , I, Ch . Vidyasagar Rao , Governor ofMaharashtra is of the opinion that he is unfit to continue 
in office by reason of infirmity of mind and body ; 

Now , therefore , I, Ch . Vidyasagar Rao , Governor of Maharashtra , in exercise of the powers 
conferred by clause (d ) of sub - section ( 3 ) of section 17 of the Right to Information Act , 2005 
( 22 of 2005 ), do hereby remove Shri M. H. Shaha from office of the State Information Commissioner, 
with effect from the date of issue of this notification . 


CH . VIDYASAGAR RAO , 
Governor of Maharashtra . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SWADHIN KSHATRIYA , 
Chief Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


